गुन्हे प्रकटीकरण शाखा गु.नो.क्र.७९/२०१३ 
(आफताब Asie इमारत दुर्घटना) (माहिम पोलीस 
ठाणे गु.नों.क्र.२९०/२०१३) मधून उदभवणा-या 
प्रकरणामध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती विद्या कासले 
यांना व्यायसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१४/प्र.क्र. ५५/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : ४ जुले, २०१४. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१४/ए.एस.१७/चौदा, दिनांक 


OY 03.2098 


शासन निर्णय :- गुन्हे प्रकटीकरण शाखा गु.नों.क्र.७९/२०१३ (आफताब मंझील इमारत दुर्घटना) 


(माहिम पोलीस ठाणे गु.नो.क्र.२९०/२०१३) या गुन्ह्यांमधून दाखल रीमांड अर्ज, जामीन अर्ज व सत्र 


खटल्यामध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्रीमती विद्या कासले यांची विधी व न्याय 


विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०५.०३.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये अँड.श्रीमती विद्या कासले यांची 


विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती विद्या कासले यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 


१०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 


त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय 


असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही 


अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार 


नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१४/प्र.क्र.५५/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना-(२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/१४/व्यय-७, दिनांक ०९.०४.२०१४ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७०११६४७४४५२३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व Digitally signed by Veersinh 
Vee rsl al h Muralidhar Patil 
DN: CN = Veersinh Muralidhar 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, 


M U ral d h ar O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home 


Patil Date: 2014.07.04 16:50:47 
(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SAT परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
३. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


५. विधी व न्याय विभाग (का-१४),मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अंड.श्रीमती विद्या कासले, डी.एम.मंझिल काँग्रेस हाऊस, व्हि.पी.रोड, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


